RNI No . MAHBIL 2012147976 
Regn. No . PCE/ 067/ 2013- 15 
www .dgps .maharashtra . gov . in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४ , अंक - १० ] 


गुरुवार , २३ जुलै २०१५ / श्रावण १, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ५ 


असाधारण क्रमांक १० 


प्राधिकृत प्रकाशन 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५ 

अधिसूचना 
क्रमांक पसन / कावि - ४९१/ २०१५. – महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश , २०१५ ( सन २०१५ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ५ च्या 
कलम ३ ( १) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , सौरभ राव , जिल्हाधिकारी , पुणे जिल्हा याद्वारे उक्त अध्यादेशाच्या प्रयोजनार्थ जिल्हाधिकारी 
कार्यालयाच्या अधिनस्त महसूल कार्यालयांमार्फत नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा , नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी , 
प्रथम आणि द्वितीय प्राधिकारी या बाबी खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे . 

तथापि , खालील नमूद सेवा गुणाधारानुसार विहित कालावधीत लोकसेवकाने नामंजूर केल्यास संबंधित कायदा अथवा प्रचलित 
तरतुदीनुसारच त्यावर सक्षम प्राधिकारी यांचेकडे अपील करावे लागेल . 

परिशिष्ट 
लोकसेवेचा तपशील लोकसेवा पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे 

प्रथम अपील 

द्वितीय अपील 
पुरविण्यासाठी पदनाम 

अधिकाऱ्याचे पदनाम अधिकाऱ्याचे पदनाम 
विहित 
केलेली 
कालमर्यादा 
(दिवस) 


० 


० 


तहसीलदार 


उपविभागीय अधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 


वय , राष्ट्रीयत्व आणि 
अधिवास प्रमाणपत्र . 
जातीचे प्रमाणपत्र 


जिल्हाधिकारी 


- 


0 


उत्पन्न प्रमाणपत्र 
नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र 


उपविभागीय अधिकारी 
जिल्हाधिकारी 


c 


उपविभागीय अधिकारी / अपर जिल्हाधिकारी 
उपजिल्हाधिकारी. 
नायब तहसीलदार तहसीलदार 
उपविभागीय अधिकारी / अपर जिल्हाधिकारी 
उपजिल्हाधिकारी. 
तहसीलदार 

उपविभागीय अधिकारी 
तहसीलदार 

उपविभागीय अधिकारी 
नायब तहसीलदार तहसीलदार 
( रु. २ लक्षपर्यंत ) 


0 


तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र 
ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र 
ऐपतीचा दाखला 


अपर जिल्हाधिकारी 
अपर जिल्हाधिकारी 
उपविभागीय अधिकारी 


6 


( १ ) 


एच २८८ -- भाग एक ( असा.) (पु.वि .पु.) १० - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक असाधारण – पुणे विभागीय पुरवणी, २३ जुलै २०१५ / श्रावण १ , शके १९३७ 


परिशिष्ट -- चालू 


u 


अपर जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


विभागीय आयुक्त 


तहसीलदार 

उपविभागीय अधिकारी 
(रु. २, ०० , ००१ ते ८ 
लक्षपर्यंत ). 
उपविभागीय अधिकारी अपर जिल्हाधिकारी 
(रु. ८ , ०० , ००१ ते ४० 
लक्षपर्यंत ) . 
जिल्हाधिकारी अपर आयुक्त 
(रु. ४० लक्षवरील). 
तहसीलदार तथा तालुका उपविभागीय दंडाधिकारी । 
कार्यकारी दंडाधिकारी , 
(तालुक्यासाठी) . 
अतिरिक्त जिल्हा जिल्हादंडाधिकारी 
दंडाधिकारी 
लिपिक / तलाठी नायब तहसीलदार 


सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना 


अतिरिक्त जिल्हा 
दंडाधिकारी. 


विभागीय आयुक्त 


अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित 


तहसीलदार 


प्रत. 


तहसीलदार 
तहसीलदार 


उपविभागीय अधिकारी 
उपविभागीय अधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 
अपर जिल्हाधिकारी 


अल्प भू - धारक दाखला 
भूमिहीन शेतमजूर असल्याचा 
दाखला. 
शेतकरी असल्याचा दाखला 
डोंगर / दुर्गम क्षेत्रात राहत 
असल्याचे प्रमाणपत्र. 
प्रतिज्ञापत्र साक्षांकित करणे 


तहसीलदार 
तहसीलदार 


उपविभागीय अधिकारी 
उपविभागीय अधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 
अपर जिल्हाधिकारी 


उपविभागीय अधिकारी 


अव्वल कारकून / नायब 
तहसीलदार . 
जिल्हा पुनर्वसन 
अधिकारी. 


नायब तहसीलदार / 
तहसीलदार . 
अपर जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


प्रकल्पग्रस्तांना प्रकल्पग्रस्त 
असल्याचे प्रमाणपत्र देणे / 
प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसदारास 
प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरित 
करणे. 


सौरभ राव , 
जिल्हाधिकारी, पुणे . 


पुणे , २२ जुलै २०१५. 


नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक का -९/ आस्था- ७/ सेवा हमी-३१५ / २०१५ . - महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश , २०१५ चे कलम ३ मधील तरतुदींनुसार नोंदणी 
महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे हे नोंदणी व मुद्रांक विभागातील कार्यालयांमार्फत पुरवीत असलेल्या पुढील प्रपत्रातील 
रकाना क्रमांक २ मध्ये नमूद लोकसेवांसाठी, त्यापुढे नमूद रकान्यामध्ये नमूद पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपील प्राधिकारी 
आणि लोकसेवा पुरविण्यासाठी कालमर्यादा विहित करीत आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक असाधारण – पुणे विभागीय पुरवणी, २३ जुलै २०१५ / श्रावण १ , शके १९३७ 


प्रपत्र - अ 


लोकसेवेचा तपशील 


पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे 

पदनाम 


प्रथम अपील 
अधिकाऱ्याचे पदनाम 


द्वितीय अपील 
अधिकाऱ्याचे पदनाम 


लोकसेवा 
पुरविण्यासाठी 
विहित 
केलेली 
कालमर्यादा 


दस्त नोंदणी करणे 


१ दिवस 


संबंधित दुय्यम निबंधक 


संबंधित सह जिल्हा 
निबंधक . 


संबंधित नोंदणी 
उपमहानिरीक्षक . 


संबंधित दुय्यम निबंधक 


दस्ताच्या सूचीची प्रमाणित ३ दिवस 
नक्कल देणे . 
दस्ताची प्रमाणित नक्कल देणे ५ दिवस 


संबंधित सह जिल्हा 
निबंधक . 


संबंधित नोंदणी 
उपमहानिरीक्षक . 


संबंधित दुय्यम निबंधक 


संबंधित सह जिल्हा 
निबंधक . 


शोध उपलब्ध करणे 


१ दिवस 


संबंधित दुय्यम निबंधक 


संबंधित सह जिल्हा 
निबंधक . 


संबंधित नोंदणी 
उपमहानिरीक्षक . 
संबंधित नोंदणी 
उपमहानिरीक्षक . 
संबंधित नोंदणी 
उपमहानिरीक्षक . 
संबंधित नोंदणी 
उपमहानिरीक्षक . 


संबंधित दुय्यम निबंधक 


संबंधित सह जिल्हा 
निबंधक . 


संबंधित दुय्यम निबंधक 


नोटीस ऑफ इंटिमेशन १ दिवस 
फाईल करून घेणे. 
मुद्रांक शुल्क भरण्याचे ३ दिवस 
प्रयोजनार्थ मूल्यांकन 
अहवाल देणे . 
दस्त नोंदणीसंदर्भात गृहभेट ३ दिवस 


संबंधित सह जिल्हा 
निबंधक . 


संबंधित दुय्यम निबंधक 


संबंधित नोंदणी 
उपमहानिरीक्षक . 


देणे . 


संबंधित सह जिल्हा 
निबंधक . 
संबंधित सह जिल्हा 
निबंधक . 


१ दिवस 


संबंधित दुय्यम निबंधक 


विशेष कुलमुखत्यारपत्राचे 
अधिप्रमाणन करून देणे . 


संबंधित नोंदणी 
उपमहानिरीक्षक . 
नोंदणी महानिरीक्षक 


संबंधित सह जिल्हा 
निबंधक. 


संबंधित नोंदणी 
उपमहानिरीक्षक . 


१० 


नोंदणी महानिरीक्षक 


सह जिल्हा निबंधक १५ दिवस 
कार्यालयात नोंदणी झालेल्या 
दस्ताची/ त्या दस्ताच्या सूचीची 
प्रमाणित नक्कल देणे. 
दस्त नोंदणी न केलेल्या २२ दिवस 
प्रकरणांमध्ये, ई- पेमेंट 
पद्धतीने भरलेल्या नोंदणी 
फीचा परतावा . 
मृत्युपत्राचा सीलबंद लखोटा १ दिवस 
जमा करणे , परत घेणे व 
उघडणे. 


संबंधित सह जिल्हा 
निबंधक . 


संबंधित नोंदणी 
उपमहानिरीक्षक . 


११ 


नोंदणी महानिरीक्षक 


संबंधित सह जिल्हा 
निबंधक . 


संबंधित नोंदणी 
उपमहानिरीक्षक . 


संबंधित विवाह 
अधिकारी. 


संबंधित सह जिल्हा 
निबंधक . 


संबंधित नोंदणी 
उपमहानिरीक्षक . 


विशेष विवाह कायदा , १९५४ नोटीस प्रसिद्ध 
अन्वये विवाह संपन्न करणे. झाल्यापासून ३० 

दिवसांचा कालावधी 
संपल्यानंतर ९० 

दिवसांच्या आत. 
विवाह प्रमाणपत्राच्या प्रमाणित १५ दिवस 
नकला देणे. 


१३ 


संबंधित विवाह 
अधिकारी. 


संबंधित सह जिल्हा 
निबंधक . 


संबंधित नोंदणी 
उपमहानिरीक्षक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक असाधारण – पुणे विभागीय पुरवणी, २३ जुलै २०१५ / श्रावण १, शके १९३७ 


प्रपत्र - अ -- चालू 


संबंधित सह जिल्हा 
निबंधक. 


संबंधित नोंदणी 
उपमहानिरीक्षक . 


इतर पद्धतीने अगोदरच ३० दिवसांचा संबंधित विवाह 
झालेल्या विवाहाची विशेष कालावधी संपल्या- अधिकारी. 
विवाह कायदा , १९५४ अंतर्गत नंतर पूर्वनियोजित 
नोंदणी करणे . 

वेळेनुसार १ तास . 


GT . TARIK DH ., 
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक , 

HERTĘ PTC4 , gut. 


पुणे, २३ जुलै २०१५ . 


Notification 
No . Desk - 9 /Est- 7 /Right to Service -315 / 2015 . - In exercise of the powers conferred by Section 
3 of the Maharashtra Right to Public Services Ordinance , 2015 , the Inspector General of Registration 
and Controller of Stamps Maharashtra State , Pune hereby declares to the public services to be 
provided by Department of Registration and Stamps , the Designated Officers , First and Second 
Appellate Authorities and stipulated time limit for the services notified in Column No . 2 to the statement 
herein below . 

Statement- A 
Sr. Public Service 

Stipulated Designated Officer First Appellate Second Appellate 
No. time limit 

Authorities Authorities 
provide to 

public 
service 


1 


Registration of Document 


1 day 


Concerned 
Sub -Registrar. 


Concerned 
Joint District 
Registrar. 


2 


Certified copy of Index 


3 days 


Concerned 
Sub -Registrar. 


Concerned 
Joint District 
Registrar. 


3 


Certified copy of document 5 days 


Concerned 
Sub -Registrar. 


Concerned 
Joint District 
Registrar. 


Concerned 
Deputy Inspector 
General of 
Registration . 
Concerned 
Deputy Inspector 
General of 
Registration . 
Concerned 
Deputy Inspector 
General of 
Registration . 
Concerned 
Deputy Inspector 
General of 
Registration . 
Concerned 
Deputy Inspector 
General of 
Registration . 
Concerned 
Deputy Inspector 
General of 
Registration . 


4 


Search 


1 day 


Concerned 
Sub -Registrar. 


Concerned 
Joint District 
Registrar. 


5 


Filing of Notice of Intimation 1 day 


Concerned 
Sub -Registrar. 


Concerned 
Joint District 
Registrar. 


6 


3 days 


Valuation Report for 
assessment of Stamp duty 


Concerned 
Sub -Registrar. 


Concerned 
Joint District 
Registrar. 


7 


8 


9 


10 


11 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक असाधारण – पुणे विभागीय पुरवणी, २३ जुलै २०१५ / श्रावण १, शके १९३७ 

Statement- A - contd . 
3 

4 
Visit outside Office 3 days Concerned Concerned Concerned 
regarding Registration . 

Sub - Registrar. Joint District Deputy Inspector 
Registrar. 

Generalof 

Registration . 
Authentication of Special 1 day Concerned Concerned Concerned 
Power of Attorney. 

Sub -Registrar. Joint District Deputy Inspector 
Registrar. General of 

Registration . 
Certified copy of 

15 days Concerned Concerned Concerned 
Document/Index 

Sub -Registrar. Joint District Deputy Inspector 
registered in Joint District 

Registrar 

General of 
Registrar Office . 

Registration . 
Refund of Registration Fee 22 days Concerned Concerned InspectorGeneral 
paid by E -Payment System , 

Joint District Deputy Inspector of Registration . 
in case of Non -Registration 

Registrar. General of 
of Document. 

Registration 
Deposit , withdrawland 

1 day 

Concerned Concerned Inspector General 
opening of sealed cover 

Joint District Deputy Inspector of Registration . 
of will. 

Registrar. General of 

Registration . 
Solemnization ofMarriage After Concerned Concerned Concerned Deputy 
under SpecialMarriage completion Marriage 

Joint District Inspector General 
Act, 1954 . of 30 days Officer. 

Registrar. 

of Registration . 
from 
publication 
of notice but 
within 90 

days . 
Certified copy of Marriage 15 days Concerned Concerned Concerned Deputy 
Certificate . 

Marriage 

Joint District Inspector General 
Officer. 

Registrar. of Registration . 
Registration ofmarriage After Concerned Concerned Concerned Deputy 
celebrated in other forms, completion Marriage 

Joint District Inspector General 
under SpecialMarriage of 30 days , Officer. 

Registrar. ofRegistration . 
Act, 1954 . 

Predeter 
mined 
time of 
1 hour. 

Dr. RAMASWAMI N ., 
Inspector General of Registration and 
Controller of Stamps, Maharashtra State , 

Pune . 


12 


13 


14 


Pune, 23rd July 2015 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE -411 006 AND PUBLIHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


